नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी 
अंतर्गत शासकीय गोदाम बांधकामास निधी 
उपलब्ध करून देणेबाबत. (सन २०१९-२०) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०१९/प्र.क्र.३१/नापु-१६ ब 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
तारीख:- २८ मे, २०१९ 


वाचा 
शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१५/प्र.क्र.१०६६/नापु-१६-ब, दि.०९.०७.२०१८. 
. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.७३/नापु-१६-ब, दि.२५.०७.२०१८. 
३. UR निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१०३/नापु-१६-ब, दि.१६.०१.२०१९. 


प्रस्तावना 
उक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये सन २०१८-१९ मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेल्या काही गोदाम बांधकामास निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


प्रशासकीय मान्यतेसंबंधित संदर्भाधीन शासन निर्णयातील नमूद अटींच्या अधीन राहून पुढील 


विवरणपत्रात दर्ठविल्याप्रमाणे गोदाम बांधकामास निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


जिल्हा । तालुका गोदामाचे नाव | प्रशासकीय सदर आदेशान्वये 
अ.क्र. मान्यतेच्या उपलब्ध HOA 
आदेशानुसार | देण्यात येत 
अंदाजित खर्च असलेला निधी (रू) 
(रू.) 
भै.| सांगली आटपाडी आटपाडी । ३,९०,६०,१९३ १,१७,१८,०५८ 
२. | नाशिक दिडोरी दिडोरी ७,५०,६१,३९२ २,२५,१८,४१८ 
३. | नाशिक निफाड पिंपळगाव । ७,८६,९०,८९२ २,३६,०७,२६८ 
(बसवंत) 
४. | नाशिक चांदवड चांदवड ५,०९,४९,५४० १,५२,८४,८६० 
५. | नाशिक येवला मौजे ६,९३,५७,८९२ २,०८,०७,३६८ 
अंगणगाव 
६. | नाशिक सिन्नर मुसळगाव | ७,६०,३७,३९२ २,२८,११,२१८ 
७. | नाशिक सुरगाणा सुरगाणा । ७,५०,६१,३९२ २,२५,१८,४१८ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०१९/प्र.क्र.३१/नापु-१६ ब 


é.) नाशिक | मालेगाव मौजे १४,७६,५९,९८२ ४,४२,९७,९९५ 
निळगव्हाण 
(२ गोदामे) 
९. | नाशिक । त्र्यंबकेश्वर | मौजे तळेगाव | ७,३६,१२,६४२ २,२०,८३,७९३ 
| 99) नाशिक पेठ पेठ ३,६५,९७,४३५ १,०९,७९, २३० 
| 99 १) नाशिक कळवण मौजे AST । ५,२६,५७,८९८ १,५७,९७,३६९ 
१२. चंद्रपूर चिमूर चिमूर ३,४९,०६,०२० १,३८,४३,२४५ 
अका २४,६२,६७,२४०/- 
अक्षरी रुपये:- चोवीस कोटी बासष्ट लाख सदुसष्ट हजार दोनशे चाळीस फक्त 


२. उपरोक्त खर्च "मागणी क्र.एम-४, मुख्यलेखाशिर्ष '४४०८, ०२ अन्न साठवणूक व वखार 
साठवणूक यावरील भांडवली खर्च ०१/ अन्न १०१ प्रापण व पुरवठा, ०२ अन्न साठवणूक व वखार 


साठवणूक १०१, ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम, (०१) नवीन गोदामांचे बांधकाम (०१) (०१) नवीन गोदामांचे 


बांधकाम (मुफसल) (योजनेंतर्गत) (४४०८ ०२४६), ५३ मोठी बांधकामे" या लेखाशिर्षांतर्गत व सन 
२०१९-२० या वित्तीय वर्षात उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. वरीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन दिलेल्या शासकीय गोदाम बांधकामाची कामे तातडीने पूर्ण 
करण्यात यावी. 


४. सदरील शासकीय गोदाम बांधकामाची कामे पूर्ण होताच त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करण्याची दक्षता जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी घ्यावी. गोदामासाठी निधी प्रत्यक्ष 
खर्ची होताच संबंधित कामासाठी एकूण वितरीत निधीच्या विनियोगाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र त्वरीत 
शासनास सादर करावे. 


५. बांधकामास विलंब अथवा इतर कारणानी गोदाम बांधकामास वाढीव खर्च होणार नाही 


याबाबत दक्षता घ्यावी. 


६. सदर गोदामांचे बांधकामाचे काम प्रगतीपथावर असताना संबंधीत अधिक्षक अभियंता, 


सार्वजनिक बाधंकाम विभाग यांनी कमीत कमी तीन वेळेस भेट देऊन कामाची गुणवत्ता उत्कृष्ट 


असल्याची खातरजमा करावी व तसा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना वेळोवेळी ळेखी स्वरूपात सादर 
करावा. 


७. गोदामाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर गोदामाचा ताबा घेण्यापूर्वी सदर गोदामास 
जिल्हाधिकारी यांनी स्वत: भेट देऊन झालेले काम हे उत्कृष्ट दर्जाचे असल्याबाबत खातरजमा 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०१९/प्र.क्र.३१/नापु-१६ ब 


करावी. काही त्रुटी राहून गेल्या असल्यास त्याची पूर्तता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून 
घ्यावी व त्याचा स्थळ निरीक्षणाचा अहवाल अभिलेखामध्ये जतन करून ठेवावा. 


८. सदरचे आदेश प्राप्त होताच सदरील तरतुद जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तात्काळ सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या संबंधित कार्यकारी अभियंता यांना अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर वितरीत 


करण्यात यावी. धनादेशाने आहरीत करण्यात येऊ नये. 


९. सदर आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी माहे ३० ऑक्टोबर, २०१९ अखेर 
खर्ची टाकावा. सदर आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला ठेव अंशदान म्हणून वर्ग करता 
येणार नाही. 


१०. संदर्भाधीन शासन निर्णय वित्त विभाग दिनांक २५.८.२०१५ मधील मुद्या क्र. (ड) चे तंतोतंत 


पालन करावे. 


११. संबधित गोदाम बांधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशानुसारच्या छाननीअंती सुधारित 


अंदाजित खर्चापेक्षा अधिक निधी वितरित होणार नाही याबाबत संबधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी 


यांनी दक्षता घ्यावी. वरीलप्रमाणे वितरीत करण्यात आलेले अनुदान दि.३० ऑक्टोबर, २०१९ पर्यंत 
खर्च करण्यात यावे. उक्त दिनांकापर्यंत वरील निधी खर्च न झाल्यास अन्य गोदाम बांधकामास वळती 


करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची 
राहील. 


१२. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका १९७८ च्या भाग-१ उप विभाग ५ मधील अनुक्रमांक-१ नुसार 


व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तीकेतील परिच्छेद क्रमांक-१३४ नुसार प्रशासनिक 
विभागास वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५२८१३२५२३९८०६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Pradip Girdhar 1...“ त्त 


ion Dep. J 
'fce35440d37e8567cc278d78039b8 1 154909a1 162e31 


Chavan iter epee 
(प्र.गि.चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. जिल्हाधिकारी, नाशिक, सांगली व चंद्रपूर. 
२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक, पुणे व नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


3b, 
r=f7e9a44534c5a6e0d2062d6f59ec690 169fc00c1 8def6931 1f 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०१९/प्र.क्र.३१/नापु-१६ ब 


वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
४. उप आयुक्त (पुरवठा), नाशिक, पुणे व नागपूर. 
५. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नाशिक, सांगली व चंद्रपूर. 
MON अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग जिल्हा- नाशिक, सांगली व चंद्रपूर. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, सांगली व चंद्रपूर. 
८. महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
९. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
qo. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उपसचिव मार्फत) 
११. वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय, अर्थबळ व अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. सहाय्यक संचालक (संगणक) लेखा व कोषागारे, मुंबई/नागपूर. 
१४. उपमहाव्यवस्थापक,नाबार्ड, ५४, वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे- ४११००५. 
१५. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
१६. निवड नस्ती/नापु-१६ब. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


